मे.पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, मुंबई 
यांच्याकडून भाडे तत्वावर घेण्यात आलेल्या 
हेलीकॉप्टरच्या भाड्याची रक्‍कम अदा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स ०२१७/प्र.क्र.३२/विश्ा १ ब, 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०१७. 


वाचा :-१) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६०९/प्र.क्र.४०१/विशा-१ब, दि. ०९.०१.२०१३ 
२) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६०९/प्र.क्र.४०१/विज्ा-१ब, दि. ०२.०२.२०१३. 
3) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०३१३/प्र.क्र.१६३/विञा-१ब, दि. ११.१०.२०१३ 
8) शासनपत्र गृह विभाग क्र. बीजीटी १०१५/प्र.क्र.६१/१५/अर्थसं-१,दि.०१.०८.२०१५ 
५) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६०९/प्र.क्र.४०१/विजा-१ब, दि. २९.०३.२०१४. 
६) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.१९४/विशा-१ब, दि. १०.०९.२०१५. 
७ शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.६२/विशा १ ब, दि. ३०.०१.२०१६. 
८) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.६२/विशा १ ब, दि. २२.०२.२०१६. 
९) शासन पत्र क्र. एनएएक्स ०२१५/प्र.क्र.६२/विजा १ ब, दिनांक १९.०३.२०१६. 

१०) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.६२/विझा १ ब, दि. ०४.०१.२०१७ 
) 
) 


99) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स १११६/प्र.क्र.२९०/विशा १ ब, दि. 20.02.2090. 
92) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/२१-अ/हेलिकॉप्टर 
बिल/५१/२०१६, दि. ३१.०१.२०१७. 


प्रस्तावना :- 

नक्षलग्रस्त भागात पोळीस दलाचे बळकटीकरण करण्यासाठी तसेच जखमी व्यक्‍ती तसेच 
जवानांची ने-आण करणे, जखमी जवानांना त्वरीत वैद्यकीय सहाय्य पुरविणे तसेच जवानांना 
खाद्यसामुग्री पुरविणे, संशयित भागाची पाहणी करणे इ. साठी मे. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड 
यांच्याकडून डॉफिन-एन हे हेळीकॉप्टर de लिजवर घेण्यात आले आहे. याबाबत सदर कंपनी 
सोबत करार करण्यात आलेला आहे. सदर हेलीकॉप्टरच्या भाड्याची थकीत रक्‍कम अदा करणे 
आवश्‍यक आहे. सदर भाड्याची रक्‍कम पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / पोलीस 
अधिक्षक, गडचिरोली यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
नक्षलविरोधी अभियानाकरीता गडचिरोली येथे मे. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड 
यांच्याकडून भाडे तत्वावर घेण्यात आलेल्या हेलीकॉप्टरचे सन २०१६-१७ या कालावधीतील 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०२१७/प्र.क्र.३२/विज्ञा १ ब, 


उर्वरित भाडे अदा करण्यासाठी रु. १,२३,९६,०००/- (रुपये एक कोटी तेवीस लक्ष शहाण्णव हजार 
फक्‍त) एवढी रक्‍कम अदा करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधी 
दि. ३१.०३.२०१७ पूर्वी खर्च करण्याची जबाबदारी पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / 
पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली यांची राहील. 

यासाठीचा खर्च मागणी क्र. “बी-१, २०५५ पोलीस (००)१०९ जिल्हा पोळीस (00) (09) 
जिल्हा पोलीस बल (२०५५ ०१६८) ५१ मोटार वाहने” या लेखाशिर्षाखाली सन २०१६-१७ साठी 
उपलब्ध असलेल्या निधीतून खर्च भागविण्यात यावा. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७०३३०११३५०२२२२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ee Digitally signed by Vijay D Patil 
V DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
1] ठे y ou=Home, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5254aa09c72b0eb445f264826ab1 


> a t i | 0७७42793026९23838113296९7812051र6, 
cn=Vijay D Patil 
(विजय पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


) 

) महालेखापाल १ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) मुंबई / नागपूर, 
) अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

) पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली, 

) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


AD 


CC ६४३५ 


Cc 
ae 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली, 

अवर सचिव (अर्थसंकल्प १), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

कक्ष अधिकारी (व्यय-७/अर्थोपाय/अर्थसं-११), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०) संग्रहार्थ नस्ती / निवड नस्ती (विशा-१ब). 


xn 


9 


(३ 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


